


1५ 


अलेक्झांडर ग्रॅहम 
बेल 


लेखिका: एम्मा फिशत्र 
मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 





अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेल 





“गोंडस मुलगा झालाय!” डॉक्टर म्हणाले. 


आईवडिलांनी मलाचे नाव अलेक्झांन्र 
ठेवले. अगदी त्याच्या वडिलांच्या आणि 
आजोबांच्या नावावरून. 


“लवकर! सगळ्यांना ही आनंदाची बातमी 
सांग!” अलेक्झांडरचे वडील म्हणाले. 

पण त्याकाळी लोकांपर्यंत बातमी खूप 
मंदगतीने पोहोचत असे. 

बहुतांशी पत्रे रेल्वेने जात, पण रेल्वेसुद्धा 
हळू चाले. 


त्याकाळी ना कार होती, ना फोन! 
काही वर्षांनी हा मुलगा मोठा झाला 
आणि त्याने फोनचा शोध लावला. 






अलेक्झांडर नेहमी काही ना काही तयार करत त्याने संदेश पाठवण्याची एक खास 
असे. त्याने स्वत:साठी एका लांबलचक नावही पद्धतदेखील शोधली. 
तयार केले. 


“अलेक्झांडर बेत हे नाव खूप छोटं आहे!” 
त्याच्या मनात येत असे. 





अलेक्झांडर आपले दोन भाऊ मेतवितन 
आणि एडकर्डसोबत एडिनबर्गमध्ये मोठा 
झाला. 


त्याची आई बहिरी होती, पण वडील बहिरे 


पण वडील खूप कडक होते. 





अल्लरेक्झांडरचे आजोबा शिक्षक होते, 
आणि वडीलसुद्धा. 

“आता तू सोळा वर्षांचा झालास, 
अलेक्झांडर, तुला काय बनायचे आहे?” 
वडिलांनी विचारले. 


“मला शिक्षक बनायचंय,” अलेक्झांडर 
म्हणाला. 








ज्यांना बोलणं कठीण जात असे 
त्यांना अल्लेक्झांडरचे वडील बोलायला 
शिकवत. त्यांच्यापैकी काही तोतरे 
बोलत तर बरेचसे बहिरे होते. 


अलेक्झांडरने अनेक शाळांमध्ये शिकवले. 
तो पुस्तकातील धडे मजेशीर बनवत असे. 


( चगकयरो “| 
१: > करतो | 


____“ स फुग्याला) 





आपल्या वडिलांसारखंच तोसुद्धा, ध्वनी 
कसे तयार होतात, याचे अनुभव बहिऱ्या 
मुलांना करून देत असे. त्याने मुलांसाठी 
बोलणं शिकायची पद्धत सोपी करून टाकली. 





मग एक खूप दु:खद घटना घडली. याचे 
“आपण कंनडाला जाऊ,” अलेक्झांडरचे वडील 


अलेक्झांडर 23 वर्षांचा असताना, त्याच्या 
म्हणाले. “तिथली ताजी आल्हाददायक हवा तुला 


भावांचा क्षय नावाच्या आजारात मृत्यू 
आजारी पडू देणार नाही.” 


झाला. 
कॅनडाला पोहोचायला त्यांना बरेच आठवडे लागले 


आज हा आजार बरा करू शकणारी 
औषधे उपलब्ध आहेत. पण त्याकाळी 
त्यावर उपचार नव्हते. 


ला शः कटी नज 9 
५ श्‌ खाता । ष न पि > "> स न कू. शा 
क रा, 
क ट्‌ ऱ्य्प र 2 . 9 

| र १ / , | १ 

१५ ॥/४५ || 1१ ॥ 
“४ ५ ७ 
.' पन्हा कधी !. 








स्कॉटलंडमध्ये अलेक्झांडर आणि 
त्याच्या वडिलांनी बहिऱ्या लोकांना मदत 
करण्यासाठी काही खास चित्रे काढली 
होती. एखादा शब्द बोलताना तोंडाचा 
आकार कसा करायचा, हे कळायला 
त्यांना या चित्रांची मदत होत असे. 


मि > क गि 
ध 
हँ त 
1. 
1 क 
ग 
ल्झ्‌ त 








कॅनडातील लोकांना ही चित्रे बरीच 
उपयुक्त वाटली. एका व्यक्तिला ही चित्रे 
खूपच आवडली. तिने अलेक्झांडरला 
अमेरिकेतील तिच्या शाळेत येऊन 
शिकवायची विनंती केली. 


थोड्याच काळात, अमेरिकेतील काही अलेक्झांडर माबेत्र हबर्ड नावाच्या 


प्रतिष्ठित लोकांनी अलेक्झांडरविषयी ऐकले. एका मुल्लीलाही बोलायला शिकवू लागला. 
माबेल पंधरा वर्षाची होती आणि वयाच्या 


चौथ्या वर्षापासून ती बहिरी होती. 


त्यांनी त्याला बोस्टन विद्यापीठात 
प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केले. 


1 





| (द्र:>> | 
टी टो / ल ; 
अ 27.” 9 
९ > नष 
| “४१ 
4 
च! 
९3 
६) 
५) 
ग "श ऱ्य 


तोवर अलेक्झांडर सव्वीस वर्षांचा 
झाला होता. सुरुवातीला माबेलला तो 
आवडत नसे. पण नंतर तिचे मन 
बदलले. 





संदेश पाठवण्याची नवी पद्धत तेव्हा 
नुकतीच सुरू झाली होती. त्याला टेलिग्राम 
(तार) असे म्हणत असत. 


या पद्धतीत संदेशांना ठिपके आणि 
आखूड रेषांच्या स्वरुपात तारांद्वारे पाठवत 
असत. फक्त एक अडचण होती. या पद्धतीने 
संदेश पाठवण्यास खूप वेळ लागत असे. 








अल्लेक्झांडरला वाटले की संदेश 
जलद पाठवण्यासाठी दुसरा काही ना 
काही मार्ग असेलच. 


अलेक्झांडर संपूर्ण दिवस शिकवत 
असे, मग रात्रभर आपल्या नव्या 
कल्पनांवर काम करत बसे. त्याला ना 
पुरेशी झोप मिळत असे, ना खूप पैसा. 


र ह- * >>--_-->_- - -_टन््चा 


अटक ध्‌ ह» ' ह” ्याम्मवगृतृष 
| धज 
जेवणाचे '._... शी ८४ 

पेरा) 1; त 
“'*२. | र र्य 


चि शं श 
1 आ. 
1 
कि 





“मी तुम्हाला मदत करतो,” माबेलचे 
वडील म्हणाले. “तुमची कल्पना प्रत्यक्षात 
उतरल्यावर माझे पैसे परत करा.” 


माबेलचे वडील खूप श्रीमंत होते. 
अलेक्झांडरची कल्पना आपल्याला 
आणखी श्रीमंत करेल, अशी आशा त्यांना 
वाटत होती. 





आता अलेक्झांडरला एका खोल्रीचा 
खर्च परवडू शकत होता. पण त्याला 
आणखी एक गोष्ट हवी होती -एक 
मदतनीस. शेवटी त्याला एक माणूस 


दोघे मिळून सारा वेळ 
अलेक्झांडरच्या नव्या यंत्रावर काम करू 
लागले. 


मग एकदा सगळे काही बंद पडले. 


मिळाला. | पर्त मकन वकक 
4 दक टेतळे | हड: यी सा 
| | नु सेवेत | | ५ '८' इ) | 


हजर आहे! / | ॥ ९7४, 





“थांब,” थॉमस म्हणाला. 
“मी पुन्हा सुरू करतो हे.” 





ा - । | ट्वॅंग! 
१ ही | 
ह| :| 
| 20. 2 > | । ी 
हँ , > 9 (१ | स -_१ 
।.४---_ ! >>> टल '« 
र «> जहा क. न्ड ७ ज्या कलह राळ नन्यायापडासेळा क अक आळ ० ले च्य) 
** 
शै 
टवग! थॉमसकडील बाजस यंत्रातन आवाज आला 
र ६. ७” १ 
न ) ी 1 र्क हॅ 
टवँग १ 1 । क्व क्ले टँ 
ह १ इ | | द क्य क 
| ९ 9९ ळी ह्री 
पक्या 1 | ) र 
वळ _/ आळ 
| | 


ट्वॅग! क्षणभरातच अलेक्झांडरच्या 
बाजुस यंत्रातून आवाज आला. 


टवॅग! आवाज ऐकन 


अलेक्झांडरच्या डोक्यात एक वित्रक्षण 
कल्पना चमकून गेली 





ओन 
इ“, “| 
वि / व १ / ट्क्ग! 
> 


* 





त्या विलक्षण कल्पनेतून शेवटी 
जन्माला आला - टेत्रिफोन (दूरध्वनी). 

पण त्याआधी त्याला बरेचसे काम 
उपसायचे होते. 


माबेलचे वडील अलेक्झांडरवर नाराज 
झाले. 


“टेलिग्राम जलद पाठवण्याच्या तुझ्या 
कल्पनेवरच काम कर,” ते म्हणाले. 
“तारेद्वारे बोलणे ही कल्पना म्हणजे 
निव्वळ मूखपणा आहे.” 





पण सगळेच असा विचार करत नव्हते. 
खरंतर, शिकागोत एत्रिश ग्रे नावाची एक 
व्यक्ती अशाच कल्पनेवर काम करत होती. जो 
कुणी ही कल्पना पहिल्याप्रथम प्रत्यक्षात 
आणणार होता, त्याचेच नशीब फळफळणार 


होते. 


ल्क 
ल 
ल्न 


| 
(जिल 
| | न 
1. 1). | * 
| क > १ 
1 








पण गोष्टी चुक्‌॒ लागल्या आणि अडचण उत्पन्न झाली. 


मला ऐकू येतंय! 
मला ऐकू येतंय! 


“्य्ोो वॉटसन, इथे 
या. मला तुम्हाला 





पण आणखी बरेच काही करायचे होते. “आम्ही जाहीर करतो की चालू 1876 


एलिशा ग्रेलञा वाटले की त्याची कल्पना सालात अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल हेच 
प्रत्यक्षात उतरली. पण अलेक्झांडरने जोर टेलरिफोनचे निर्माता आहेत,” त्यांनी 
देऊन ती कल्पना आपल्ली असल्याचे निर्णय दिला. 
म्हटले. 
शिकागोचा / 





मग काही प्रतिष्ठित लोकांनी त्यांचे काम 
पडताळून पाहिले. लवकरच त्यांनी निर्णय 
दिला. 





अलेक्झांडरने आपला नवा शोध अलेक्झांडरचा टेलिफोन प्रसिद्ध झाला! 
फिलाडेल्फियातील एका मोठ्या प्रदर्शनात 
सादर केला. 


पण सुरुवातीला प्रत्येकालाच काही हा शोध 
भावला नाही. 


ब्राझीलच्या समाटांनी त्याची चाचणी 
घेतली. “मला ऐकू येतंय, ऐकू येतंय!” 
सम्राट ओरडले. 







सुरुवातीचे फोन खूप मोठे आणि टेलिफोनच्या तारा रस्त्यावर 
वापरायला कठीण होते. प्रत्येक फोन दुसऱ्या अस्ताव्यस्त पसरल्या. प्रत्येक टेलिफोनला 


केवळ एकाच फोनची घंटी वाजव शकत असे. स्वत:ची वेगळी तार होती. सगळ्या तारा 
जमिनीपासून वर हवेत लटकत असत. 


मी बोलतोय. 


दुसरं कोण असू । स्ट > 
शकतं? गभ टी | 
| ॥ 1. 
लि । १» | ५: ७ 
' ,' बुके .) ८३ 
क ी |. ह |, ् शशी क 
| डी शू की वि 1५ 
| 1 | 9 ि ४ | -- *। | ञ 
न | / >) | 
<< << '५.. ५. व ७ । | | ॥ 
क ९) | | । । १ | । 
"५ | 
लतंय? कोण बोलत > ्ट्य 
| 7 [1१.1]! 
| ह ९१ | क | 1 | १.१ | य्य | 1 
र | र । 9 । । 
| र |! , 
| | | ग , र । । १ ॥1। । 
। । 
| (४ न | त | | | ॥ 
" | | 
"५ | । | | , | 
| “||| | 


काही काळाने फोनमध्ये सुधारणा झाल्या 
आणि बऱ्याच लोकांनी फोन खरेदी केले. 

यामुळे अलेक्झांडर श्रीमंत झाला आणि 
माबेलचे वडील आणखी श्रीमंत झाले. 


अलेक्झांडर आणि माबेलने लग्न केले. 
त्यांना हनीमूनसाठी युरोपला येण्याचे निमंत्रण 
मिळाले. 





यवा क र र क 
र 00077०“ “““/.“.““““ स डे वॉ शके. 1. 
कि ४१५, 42 पू र |... (/. | 

१९०८ देई” '//.. | 

बकिंगहॅम म । 

बकिगहॅम राजवाड्यातून | 

महाराणी व्हिक्टोरिया यांजकडून, | 

| प्रिय श्रीयुत बेल, 


आम्ही आपला नवा विलक्षण शोध पाहाण्यास उत्सुक 


आहोत. कृपया, चहासाठी येण्याचे अगत्य करावे ् 
१ आणि सोबत आपला शोधही आणावा.  ...0 | 


कळ्ये ज” 
५८८. ३ 2१4 र 
ह). 


“५, ण 
.>--:>>>>>य्ब्न्न्- 
| प पासा 
आक आशि आळ... वि नि ब -र-----_-__ 





५५... 





नव्या शोधासाठी अलेक्झांडरला अनेक पदके त्याने संशोधकांना काम करण्यासाठी 


आणि पुरस्कार मिळाले, भरपूर पैसासुद्धा विशेष प्रयोगशाळा उभारल्या. 
मिळाला. बराचसा पैसा त्याने देणगी म्हणून दान ल्वे कल््् | 
केत्रा शट स्य १ “मला मिळाली त्यापेक्षो 





*५। जास्त चांगली जागा ) 
त्याने स्कॉटलंडमधील बहिऱ्या मलांसाठी एक ॥ ,. मिळायला या त्य नव्या ॥ 
व संश काम 


शाळा स्थापन केली. 


बहिऱ्यांसाठी ग्रीनॉक शाळा 








अलेक्झांडरने नवनव्या कल्पना लढवणे कधीही बंद 
केले नाही 


काही कल्पनांनी भराऱ्या 
मारल्या. 


ह. चि. 


>) 


ज्म क्क 











काही कल्पनांनी गटांगळ्या 
खाल्ल्या. 





काही कल्पना छान मऊशार आणि हलक्या 


होत्या नी 


त 
गग, ४, 
क 
आह टा म 
व आ ती. नट ७४०७”/%७ झक डि डि चि * 
ल्न 
(> 
| जे 








अलेक्झांडरने कॅनडात समुद्रानजिक एक 
घर खरेदी केले. तिथे त्याने पत्नी माबेल, 
एल्सी आणि आरियन ही दोन मुले आणि 
नातवंडांसोबत दीर्घ काळ घालवला. 


» «<_ । पि 
री ५: ता... 
>... वती 1. ८ 2: 
| ''*._२ 2.२ 
| १४ 
९ १ 
। ध 1 
। च 
व 20 क ७. रय. 
। ७ हि 
80". ॥ :- 
, ५ 9, “व द व १७. अ क द्‌ 
', 1. 9 ह स्ट 
४१७७ ३ (१ 
। वि 
या ९ | | । | 
/ (| _ 
र नी १ 11) , 
र न क री र“ ५ ह. 
९, ६... 1१-१५ >> प्न 
भी | | व *%. 
/ । । र. ; | ,' 
हा । ( य (* सी.” भै ी 
(ढे या ग ड %२ 
०७% क र ब्रेक... 
१ विहिर 


1 री त 
र 1 
ची र ह त. र ह 
-_ क ५७ र ४ . ही रे 
१ क , कह ति | 
ग क्ल 
१ शि 1 | 7 1... प न 
क्य डि . व गी 
ह. क. क्या 
र, |.” 





1 | वी 
व्र ४ “7-५ ॥/.>. 
( ष॑|॥/_ "0 
>, , ७ :)£ 
१ | 1. »/9॥ 
अ: ्् । / “__ > * हँ शन 
| « ऱ् ह. रे किक. व म > 
| १५ | । 9) 1 


निधन झाले तेव्हा त्याचे वय 75 वर्षे 
होते. 

त्याच्या अंत्यसंस्काराच्या सुरुवातीला 
कॅनडा आणि अमेरिकेतील प्रत्येक टेलिफोन 
एका मिनिटासाठी बंद ठेवण्यात आला. 


असलेल्या दोन बोर्टीमध्ये संवाद साधता येत 
असल्याचे त्याने दाखवून दिले. पण ही कल्पना 
बरीच वर्षे विकसित झाली नाही. 


टेलिफोन सामान्य ज्ञान 


बेल टेलिफोन कंपनीची 
स्थापना 1877 साली झाली. _/२7- "| 


हि 


आभार! । 11. 


७: 
ह” 


कंपनीची सरुवात मंद होती ढं ॥|॥1॥1॥॥॥१1॥॥ (| )७ 1) 
कारण पहिल्या वर्षात फक्त ] "५५४५७ द 
शंभरच टेलिफोन विकले या क य 

गेले. पण नंतर कंपनीने ॥, १ 7) 0000. /ा, वादळी) 
अलेक्झांडर आणि त्याच्या तळ क्ली ी णा ॥17.)- तारे आहेत. 


भागीदारांसाठी भरपूर पैसा 2 ४०९९0४००१० ५ 


कमावला. पहिला दूर अंतरावरील कॉल 1884 साली बोस्टन आणि 


पहित्ला टेलिफोन एक्स्चेंज 1878 साली न्ययॉर्क दरम्यान लावण्यात आला. 


अमेरिकेच्या कनेक्टीकट राज्यात स्थापन 1927 साली अलेक्झांडरच्या मत्यनंतर पाच वर्षानी 
करण्यात आला. यामुळे एक फोन अटलांटिक समुद्रापार टेलिफोन तारा टाकण्यात आल्या. 
एकापेक्षा जास्त फोनशी बोलू लागला. 

अलेक्झांडरने 1881 साली पहिला ५२४७ _./हॅलो, हॅलो 
वायरतल्रेस टेलिफोन बनवला. या फोनने ! गत > 


एकमेकांपासून तीन किलोमीटर दूर 


काही महत्त्वाच्या तारखा 


अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेलचा आयुष्यकाळ 

1844 तार पाठवण्यासाठी अमेरिकेत पहिली 
सार्वजनिक तार यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. 
1847 अलेक्झांडर ग्रॅहम बेलचा जन्म 
स्कॉटलंडमध्ये झाला. 

1862 अलेक्झांडरने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात 
शिक्षक म्हणून केली. 

1870 बेल कुटुंब केनडाला गेले. 

1871 अलेक्झांडर मूकबधिर मुलांना शिकवण्यास 
अमेरिकेतील बोस्टन शहरात गेला. 

1873 अल्लेक्झांडरला बोस्टन विद्यापीठात 
प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती मिळाली. 


1875 अलेक्झांडरने टेलरिफोनच्या शोधावर काम 
केले. 


1876 अलेक्झांडरला अधिकृतरित्या 
टेलिफोनचा संशोधक म्हणून जाहीर 
करण्यात आले. 

1877 बेल टेलिफोन कंपनी स्थापन करण्यात 
आली. 

1877 अलेक्झांडरने माबेलर हबर्डशी लग्न 
केले. 

1881 पहिला वायरलेस टेलिफोन संदेश 
पाठवण्यात आला. 

1887 अलेक्झांडरने फोनोग्राफ यंत्रात 
सुधारणा केली. त्यातून शेवटी रेकॉर्ड प्लेयर 
तयार झाले. 

1908 अलेक्झांडरने हायड्रोफॉडइलवर काम 
केले. 

1922 वयाच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी 
अलेक्झांडरचा मृत्यू झाला. समास 


